मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा 
योजनांच्या पुनरुज्जिवनाकरिता महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणास निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०२०/प्र.क्र.४२/पापु-१९ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०२ मार्च, २०२१ 


) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 

) शासन निर्णय क्रमांक: मुपयो-२०१६/प्र.क्र.८३/पापु-१९, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० 
) 
) 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ०४.०५.२०२० 
शासन निर्णय क्रमांक: मुपयो-२०२०/प्र.क्र.१६/पापु-१९, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्यात येत 
आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या 
पुनरुज्जिवनाकरिता (लेखाशिर्ष क्रमांक २२१५ ९९५१ अंतर्गत) सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता 
रु.६०.०० कोटी इतक्या निधीची अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली असून, वित्त विभागाने 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ३० टक्के प्रमाणे निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला 
आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पुनरुज्जिवित करण्यास मंजुरी दिलेल्या 
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 
बेलापूर यांना रु.१.९० कोटी इतका निधी मंजूर व मुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०२०/प्र.क्र.४२/पापु-१९ 


झासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 


पुनरुज्जिवित करण्यास मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या 
अंमलबजावणीकरिता (लेखाशिर्ष क्र.२२१५ ९९५१ अंतर्गत) रु.१.९० कोटी (अक्षरी रुपये एक कोटी 


नव्वद लाख फ़क्त) इतका निधी संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (BDS) खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


Vi. 


सदर निधी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पुनरुज्जिवित करण्यास मंजूरी देण्यात 
आलेल्या प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणी करिताच खर्च करण्यात यावा. 


सदर निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातच खर्च होणे आवरयक आहे. तो व्यपगत होणार 
नाही अथवा कोषागारातून आहरित करुन बँक खात्यात काढून ठेवला जाणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे वितरीत करण्यात आलेला निधी स्वीय प्रपंजी (PLA) किंवा 
अशा अन्य खात्यामध्ये ठेवण्यात येऊ नये. 


मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत निधी मागणी करतांना चाळू आर्थिक वर्षात वितरित 
करण्यात आलेला निधी, झालेला खर्च, शिल्लक निधी इत्यादी बाबतची माहिती सादर 
केल्याशिवाय भविष्यात निधी मंजूर केला जाणार नाही. 


ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरित करण्यात आलेला आहे, त्याबाबतची भौतिक प्रगतीची माहिती 
दर महिन्यास मासिक खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावी. निधीच्या वाटपाचे लेखे, 
अभिळेख विहीत कार्यपध्दतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत करणा-या कार्यालयाच्या 
स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दर तीन महिन्यानी झालेल्या खर्चाची, 
महालेखाकार कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाशी पडताळणी करुन त्याबाबतचे विहित 
प्रमाणपत्र या विभागाकडे तात्काळ सादर करावे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता नियंत्रक अधिका-याने घ्यावी. 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. या व 

संदर्भाधीन क्र.४ येथीळ शासन निर्णयातील तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 

शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पूर्तता होत 

आहे, याची शासनाला खात्री करुन घेता यावी, यासाठी महालेखापाल, महाराष्ट्र- १ /२, 

मुंबई/नागपूर यांना तसेच या विभागातील प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांना लेखा 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०२०/प्र.क्र.४२/पापु-१९ 


परिक्षणाकरीता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पुस्तके व लेखे पाहण्याचा अधिकार राहील. 
तसेच महालेखापाल यांना त्यांचे काम योग्यरितीने पार पाडता यावे म्हणून महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण संपूर्ण मदत व सुविधा पुरवतील. 


Vi. अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व 
ताळमेळाचे अहवाल विहित दिनांकांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी कार्यासन 
पापु-१९/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर करावे. 
त्याचप्रमाणे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालय, मुंबई/नागपूर व पापु-१९ 
कार्यासनास सादर करावे. 


Vil. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन परिपत्रकातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. तसेच उक्त परिपत्रकान्वये आवश्‍यक असलेली प्रमाणपत्रे या विभागास सादर करण्यात 
यावीत. 


२. या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांना मुक्‍त करण्यात आलेला निधी रु.१.९० 
कोटी (अक्षरी रुपये एक कोटी नव्वद लाख फ़क्त) बाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त) 
(श्री. य. बा. पाटील) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केळेळे व अवर सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय (श्री. व. भि. माने) यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केलेले देयक अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, 
मुंबई यांना सादर करण्यात यावे. संचालक (वित्त) (श्री. य. बा. पाटील) यांना महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच अवर सचिव, 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय (श्री. व. भि. माने) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


३. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र. वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१ पाणी पुरवठा, १०२ 
ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२) जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२)(२७) बंद पडलेल्या 
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन (२२१५ ९९५१)- ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(दत्तमत) या लेखाशिर्षाखाळील तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


४. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील परिपत्रकातील परिच्छेद-१ ते ८ मधील 
व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ९ मधील अ.क्र. १ ते १० मधील आवऱ्यक त्या बाबींची पूर्तता होत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०२०/प्र.क्र.४२/पापु-१९ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: ६३/व्यय-३, दिनांक १२ फ़ेब्रुवारी, 
२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२१७१३५५८४२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VASANT BHIMRAO MANE 


VASANT 112 rere 
BHIMRAO MANE ५४५५५०७४०७ 
(वसंत भि. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


AD 


) 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 
) 
) 
) 
) 


3 


ee 


o~ 


4 
मा. विधानमंडळ सदस्य/संसद सदस्य (सर्व) 
मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
११)महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१२) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
१३) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर 
१४) उपसचिव (अर्थ संकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


£39) 


S 


(३ 


vo 


१५)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६) नियोजन विभाग (कार्यासन- १४४३)/ वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-३) 

१७) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासन क्र. पापु-०४ व पापु-२०. 
१८) निवडनस्ती (पापु-१९) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


